Reg.No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक १६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ७ , किंमत : रुपये ८.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६० . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
क्रमांक अमनपा आयु - ससंनर - फेरबदल - ८३-२०२१. 

अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना ( सुधारित ) शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना टिपीएस -२८ ९२-११८० - सीआर - ९ ० - ९ २ ( बी ) 
युडी -१३ , दिनांक ०४-१२-१९९ २ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५-०२-१९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . अमरावती महानगरपालिकेने या 
मंजूर विकास योजनेच्या आराखड्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये खालील फेरबदल करण्याचे 
ठरविले आहे . 


अ.क्र . 


प्रस्तावित फेरबदल 


शहर सुधार सभा ठराव 

क्रमांक / दिनांक 


सर्वसाधारण सभेने 
कायम केल्याचा 

दिनांक 


१ 


03 


१८-१२-२०२० 


१०-१२-२०२० 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
मौजे अकोली , सर्व्हे क्र . ४६/७ , क्षेत्र ०.५६ हे . आर व 
सर्व्हे क्र . ४६/६ , क्षेत्र ०.०५ हे . आर असे एकूण क्षेत्र 
०.६१ हे . आर जागा कृषी वापर क्षेत्रातून वगळून निवासी 

वापर क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत . 
आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी दिनांक घालून स्वाक्षांकित केलेला अमरावती शहराच्या विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिका , 
अमरावती कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे . 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे ( ३० दिवस ) आत उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात 
नागरिकांकडून ज्या सूचना / हरकती प्राप्त होतील , त्यावर उक्त फेरबदलांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी विचार करण्यात येईल . 


प्रशांत रोडे , 


अमरावती : 
दिनांक ० ९ एप्रिल २०२१ . 
अ . - एक - अ -१ ( १५४६ ) . 


आयुक्त , 
महानगरपालिका , अमरावती . 


( १ ) 


) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६१ . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


Modification Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to Sanctioned 

Development Plan of Amravati ( Revised ) 


No.AMC - COM - ADTP - Modi . - 83-2021. 


The Development Plan of Amravati ( R ) has been sanctioned by the Government in Urban Development Department 
by Notification No. TPS - 2892 / 1180 / CR - 90-92 ( B ) -UD - 13 , dated 4th December 1992 and it has come into force with effect 
from 25th February 1993. Amravati Municipal Corporation through its General Body resolution intends to make the 
following modification U / s . 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to sanctioned Development 
Plan of Amravati ( Revised ) . 


Sr. No. 


Proposed Modification 


Shahar Sudhar 

Samiti 
Resolution No./ 

Dated 


General Body 
Meeting Confirmation 

Dated 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


11 


03 


18-12-2020 


10-12-2020 


Land bearing S. No. 46/7 , Mouje Akoli area 
0.56 H.A.and S. No. 46/6 , Mouje Akoli 
area 0.05 H.A. total area 0.61 H.A. shown 
on Development Plan in Agricultural Zone 
proposed to be changed and the land so 
released included in as Residential Zone . 


The Copies of the Plan showing there on the above said modification in the Development Plan of Amravati ( R ) 
signed and dated by the Commissioner , Municipal Corporation , Amravati alongwith the copies of the guidelines of the 
Government for modification were kept in the office of Amravati Municipal Corporation for inspection by public during 
office hours on all working days . 


The suggestion and objection from any person which may be received in writing by the Municipal Corporation , 
Amravati within the period of one month ( 30 days ) from the date of publication of this notice in the Official Gazette shall 
be considered by this Corporation before submitting it to Government for sanction . 


PRASHANT RODE , 


Amravati : 


Commissioner , 
Municipal Corporation , Amravati . 

. 


Dated the 9th April 2021 . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६२ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
क्रमांक अमनपा आयु - ससंनर - फेरबदल -४६ ९ - २०२१. 

अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना ( सुधारित ) शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना टिपीएस -२८ ९२-११८० - सीआर - ९ ० - ९ २ ( बी ) 
युडी -१३ , दिनांक ०४-१२-१९९ २ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५-०२-१९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . अमरावती महानगरपालिकेने या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


3 


मंजूर विकास योजनेच्या आराखड्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये खालील फेरबदल करण्याचे 
ठरविले आहे . 


अ.क्र . 


प्रस्तावित फेरबदल 


शहर सुधार सभा ठराव 

क्रमांक / दिनांक 


सर्वसाधारण सभेने 
कायम केल्याचा 

दिनांक 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


) 


१ 


३० 


१८-०२-२०२१ 


मौजे बडनेरा , सर्व्हे क्र . ८५/२ मधील उत्तर - दक्षिण 
वाटणीचा पश्चिमेकडील भाग क्षेत्र १.०८ हे . आर जागा 
म्हाडा आरक्षणातून वगळून निवासी वापर क्षेत्रात 
समाविष्ट करणेबाबत . 


१२-०२-२०२१ 


आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी दिनांक घालून स्वाक्षांकित केलेला अमरावती शहराच्या विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिका , 
अमरावती कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे . 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे ( ३० दिवस ) आत उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात 
नागरिकांकडून ज्या सूचना / हरकती प्राप्त होतील , त्यावर उक्त फेरबदलांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी विचार करण्यात येईल . 


प्रशांत रोडे , 


अमरावती : 
दिनांक २४ मे २०२१ . 


आयुक्त , 
महानगरपालिका , अमरावती . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६३ . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


Modification Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to Sanctioned 

Development Plan of Amravati ( Revised ) 


No.AMC - COM - ADTP - Modi . - 469-2021. 


The Development Plan of Amravati ( R ) has been sanctioned by the Government in Urban Development Department 
by Notification No. TPS - 2892 / 1180 / CR - 90-92 ( B ) -UD - 13 , dated 4th December 1992 and it has come into force with effect 
from 25th February 1993. Amravati Municipal Corporation through its General Body resolution intends to make the 
following modification U / s . 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to sanctioned Development 
Plan of Amravati ( Revised ) . 


Sr. No. 


Proposed Modification 


Shahar Sudhar 

Samiti 
Resolution No. / 

Dated 


General Body 
Meeting Confirmation 

Dated 


( 1 ) 


( 3 ) 


30 


18-02-2021 


( 2 ) 
Land bearing Mouje Badnera , S. No. 85/2 
out of the Western part of the North - South 
Division area 1.08 H.A. and shown on 
Development Plan in MHADA Reservation 
proposed to be changed and the land so 
released included in as Residential Zone . 


12-02-2021 


The Copies of the Plan showing there on the above said modification in the Development Plan of Amravati ( R ) 
signed and dated by the Commissioner , Municipal Corporation , Amravati alongwith the copies of the guidelines of the 
Government for modification were kept in the office of Amravati Municipal Corporation for inspection by public during 
office hours on all working days . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


The suggestion and objection from any person which may be received in writing by the Municipal Corporation , 
Amravati within the period of one month ( 30 days ) from the date of publication of this notice in the Official Gazette shall 
be considered by this Corporation before submitting in to Government for sanction . 


PRASHANT RODE , 


Amravati : 


Commissioner , 
Municipal Corporation , Amravati . 


Dated the 24th May 2021 . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६४ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
क्रमांक अमनपा - आयु - ससंनर - फेरबदल - ५१५-२०२१. 

अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना ( सुधारित ) शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना टिपीएस -२८ ९२-११८० - सीआर - ९ ० - ९ २ ( बी ) 
युडी -१३ , दिनांक ०४-१२-१९९ २ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५-०२-१९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . अमरावती महानगरपालिकेने या 
मंजूर विकास योजनेच्या आराखड्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये खालील फेरबदल करण्याचे 
ठरविले आहे . 


अ.क्र . 


प्रस्तावित फेरबदल 


शहर सुधार सभा ठराव 

क्रमांक / दिनांक 


सर्वसाधारण सभेने 
कायम केल्याचा 


दिनांक 


( १ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


9 


२ ९ 


( २ ) 
मौजे रहाटगाव , सर्व्हे क्र . ४/२ , क्षेत्र ०.४३ हे . आर 
व सर्व्हे क्र . ४/३ , क्षेत्र ०.४३ हे . आर अशी एकूण 
०.८६ हे . आर जागा कृषी वापर क्षेत्रातून वगळून 
निवासी वापर क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत . 


१६-०४-२०१८ 


०४-०४-२०१८ 


आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी दिनांक घालून स्वाक्षांकित केलेला अमरावती शहराच्या विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिका , 
अमरावती कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे . 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे ( ३० दिवस ) आत उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात 
नागरिकांकडून ज्या सूचना / हरकती प्राप्त होतील , त्यावर उक्त फेरबदलांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी विचार करण्यात येईल . 


प्रशांत रोडे , 


अमरावती : 


आयुक्त , 
महानगरपालिका , अमरावती . 


दिनांक १ जून २०२१ . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६५ . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


Modification Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to Sanctioned 

Development Plan of Amravati ( Revised ) . 


No.AMC - COM - ADTP - Modi . - 515-2021. 


The Development Plan of Amravati ( R. ) has been sanctioned by the Government in Urban Development Department 
by Notification No. TPS - 2892 / 1180 / CR - 90-92 ( B ) -UD - 13 , dated 4th December 1992 and it has come into force with effect 
from 25th February 1993. Amravati Municipal Corporation through its General Body resolution intends to make the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


following modification U / s . 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to sanctioned Development 
Plan of Amravati ( Revised ) . 
Sr.No. Proposed Modification 

Shahar Sudhar General Body 

Samiti Meeting Confirmation 
ResolutionNo./ 

Dated 

Dated 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) 
1 Land bearing Mouje Rahatgaon , S. No. 4/2 

29 
area0.43H.Aand S.No. 4 / 3area0.43H.A . 

16-04-2018 
total land area 0.86 H.A. as shown on 

04-04-2018 
Development Plan in Agricultural Zone 
proposed to be changed and the land so 
released included in as Residential Zone . 


( 


The Copies of the Plan showing there on the above said modification in the Development Plan of Amravati ( R. ) 
signed and dated by the Commissioner , Municipal Corporation , Amravati alongwith the copies of the guidelines of the 
Government for modification were kept in the Office of Amravati Municipal Corporation for inspection by public during 
office hours on all working days . 

The suggestions and objections from any person which may be received in writing by the Municipal Corporation , 
Amravati within the period of one month ( 30 days ) from the date of publication of this notice in the Official Gazette shall 
be considered by this Corporation before submitting it to Government for sanction . 


PRASHANT RODE , 


Amravati : 
Dated the 1st June 2021 . 


Commissioner , 
Municipal Corporation , Amravati . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६६ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
क्रमांक अमनपा - आयु - ससंनर - फेरबदल - ५१६-२०२१. 

अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना ( सुधारित ) शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना टिपीएस -२८ ९२-११८० - सीआर - ९ ० - ९ २ ( बी ) -युडी 
१३ , दिनांक ०४-१२-१९९ २ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५-०२-१९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . अमरावती महानगरपालिकेने या मंजूर 
विकास योजनेच्या आराखड्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये खालील फेरबदल करण्याचे ठरविले आहे . 

प्रस्तावित फेरबदल 

शहर सुधार सभा ठराव सर्वसाधारण सभेने 
क्रमांक / दिनांक 

कायम केल्याचा 

दिनांक 


अ.क्र . 


१ 


१८-०२-२०२१ 


१२-०२-२०२१ 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
मौजे अकोली , सर्व्हे क्र . ४६/५ , मधील पूर्व 

२ ९ 
पश्चिम वाटणीचा उत्तरेकडील भाग क्षेत्र 
०.८० हे . आर जागा कृषी वापर क्षेत्रातून वगळून 

निवासी वापर क्षेत्रात समाविष्ट करणेबाबत . 
आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी दिनांक घालून स्वाक्षांकित केलेला अमरावती शहराच्या विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिका , 
अमरावती कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे . 

ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे ( ३० दिवस ) आत उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात 
नागरिकांकडून ज्या सूचना / हरकती प्राप्त होतील , त्यावर उक्त फेरबदलांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी विचार करण्यात येईल . 


प्रशांत रोडे , 


अमरावती : 


आयुक्त , 
महानगरपालिका , अमरावती . 


दिनांक १ जून २०२१ . 


अ . - एक - अ -२ ( १५४६ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६७ . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


Modification Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to Sanctioned 

, 
Development Plan of Amravati ( Revised ) 
No.AMC - ADTP - Modi . - 516-2021. 


The Development Plan of Amravati ( Revised ) has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department by Notification No. TPS - 2892-1180 - CR - 90-92 ( B ) -UD - 13 , dated 4th December 1992 and it has come into 
force with effect from 25th February 1993. Amravati Municipal Corporation through its General Body resolution intends 
to make the following modification u / s . 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to sanctioned 
Development Plan of Amravati ( Revised ) . 

( ) 
Sr. No. Proposed Modification 

Shahar Sudhar General Body 

Samiti Meeting Confirmation 
Resolution No./ 

Dated 
Dated 


( 1 ) 


( 3 ) 


1 


29 


18-02-2021 


( 2 ) 
Land bearing Mouje Akoli , S.No. 46/5 
part of the East - West Division area 
080 H.A.and shown on Development 
Plan in Agricultural Zone proposed to 
be changed and the land so released 
included in as Residential Zone . 


12-02-2021 


The Copies of the Plan showing there on the above said modification in the Development Plan of Amravati ( R ) 
signed and dated by the Commissioner , Municipal Corporation , Amravati alongwith the copies of the guidelines of the 
Government for modification were kept in the office of Amravati Municipal Corporation for inspection by public during 
office hours on all working days . 

The suggestion and objection from any person which may be received in writing by the Municipal Corporation , 
Amravati within the period of one month ( 30 days ) from the date of publication of this notice in the Official Gazette shall 
be considered by this Corporation before submitting in to Government for sanction . 


PRASHANT RODE , 


Amravati : 


Commissioner , 
Municipal Corporation , Amravati . 


Dated the 1st June 2021 . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६८ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 
क्रमांक अमनपा - आयु - ससंनर - फेरबदल - ५४८-२०२१. 

अमरावती शहराची मंजूर विकास योजना ( सुधारित ) शासनाचे नगर विकास विभागाची अधिसूचना टिपीएस -२८ ९२-११८० - सीआर - ९ ० - ९ २ ( बी ) 
युडी -१३ , दिनांक ०४-१२-१९९ २ अन्वये मंजूर केली असून पुढे ती दिनांक २५-०२-१९९ ३ पासून अंमलात आली आहे . अमरावती महानगरपालिकेने या 
मंजूर विकास योजनेच्या आराखड्यामध्ये महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये खालील फेरबदल करण्याचे 
ठरविले आहे . 

प्रस्तावित फेरबदल 

शहर सुधार सभा ठराव सर्वसाधारण सभेने 
क्रमांक / दिनांक कायम केल्याचा 

दिनांक 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 
मौजे रहाटगाव , सर्व्हे क्र . २०१ मधील क्षेत्र 
७७ ९ हे . आर पैकी पूर्व - पश्चिम वाटणीचा मध्यम 
उत्तरेकडील भाग क्षेत्र ०४२ हे . आर जागा कृषी 
वापर क्षेत्रातून वगळून निवासी वापर क्षेत्रात 
समाविष्ट करणेबाबत . 


अ.क्र . 


( 
१ 
) 


१ 


२४ 


२०-०१-२०२१ 


११-०१-२०२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , जून १०-१६ , २०२१ / ज्येष्ठ २०-२६ , शके १ ९ ४३ 


७ 


आयुक्त , महानगरपालिका , अमरावती यांनी दिनांक घालून स्वाक्षांकित केलेला अमरावती शहराच्या विकास योजनेचा भाग नकाशा महानगरपालिका , 
अमरावती कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जनतेच्या अवलोकनार्थ खुला ठेवण्यात आला आहे . 


ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे ( ३० दिवस ) आत उपरोक्त फेरबदलाच्या संदर्भात 
नागरिकांकडून ज्या सूचना / हरकती प्राप्त होतील , त्यावर उक्त फेरबदलांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीस्तव सादर करण्यापूर्वी विचार करण्यात येईल . 


प्रशांत रोडे , 


अमरावती : 
दिनांक ३ जून २०२१ . 


आयुक्त , 
महानगरपालिका , अमरावती . 


भाग १ - अ ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ६ ९ . 


BY COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION 


Modification Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to Sanctioned 

Development Plan of Amravati ( Revised ) 


No. AMC - ADTP - Modi . - 548-2021. 


The Development Plan of Amravati ( Revised ) has been sanctioned by the Government in Urban Development 
Department by Notification No. TPS - 2892-1180 - CR - 90-92 ( B ) -UD - 13 , dated 4th December 1992 and it has come into 
force with effect from 25th February 1993. Amravati Municipal Corporation through its General Body resolution intends 
to make the following modification u / s 37 ( 1 ) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 to sanctioned 
Development Plan of Amravati ( Revised ) . 


Sr. No. 


Proposed Modification 


Shahar Sudhar 

Samiti 
Resolution No./ 

Dated 


General Body 
Meeting Confirmation 

Dated 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


1 


24 


20-01-2021 


11-01-2021 


Land bearing Mouje Rahatgaon S. No. 201 
area 779 H.A. out of middle North part of 
the East - West division is 042 H.A. and 

- 
shown on Development Plan in Agricultural 
Zone proposed to be changed and the land 
so released included in as Residential Zone . 


The Copies of the Plan showing there on the above said modification in the Development Plan of Amravati ( R ) 
signed and dated by the Commissioner , Municipal Corporation , Amravati alongwith the copies of the guidelines of the 
Government for modification were kept in the office of Amravati Municipal Corporation for inspection by public during 
office hours on all working days . 


The suggestion and objection from any person which may be received in writing by the Municipal Corporation , 
Amravati within the period of one month ( 30 days ) from the date of publication of this notice in the Official Gazette shall 
be considered by this Corporation before submitting in to Government for sanction . 


PRASHANT RODE , 


Amravati : 


Commissioner , 
Municipal Corporation , Amravati . 


Dated the 3rd June 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 

, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 

, 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


